विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण व सहसंचालक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- १) शासन STAT क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/मशि-१, दिनांक १४.०७.२०२१. 
२) शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/मशि-१, दिनांक १४.०७.२०२१. 
३) शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/मशि-१, दिनांक २८.१०.२०२१. 
४) शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/मशि-१, दिनांक २०.१२.२०२१. 
५) शासन आदेश क्रमांक : विभाचौ-७२२२/प्र.क्र. १६६/मशि-१, दिनांक ०१.०७.२०२२. 
६) शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १३६/मशि-१, दिनांक ०१.०७.२०२२. 
9) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१, दिनांक 03.99.2022. 


शासन आदेश 

संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन आदेशान्वये, विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ व सहसंचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ 
या पदावर, अध्यापक/प्रशासन अधिकारी यांची सदर आदेशाच्या दिनांकापासून २ वर्षासाठी 
किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत किंवा इतर कोणत्याही 
कारणास्तव पुढील शासन आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल, त्या कालावधीकरिता 
अतिरिक्त कार्यभाराने तात्पुरत्या स्वरुपात पदस्थापना करण्यात आली होती. तसेच, संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ ते ६ येथील शासन आदेशान्वये काही अध्यापकांकडे विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात 
पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात आला होता. 
२. संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये, कार्यरत विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण व सहसंचालक (प्रशासन) यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी व या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात नवीन अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यासाठी शासनास 
शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या 
शिफारशीस अनुसरुन, सध्या कार्यरत असणाऱ्या सहसंचालक पदावरील काही अधिकाऱ्यांचा 
अतिरिक्‍त कार्यभार यापुढेही चालू ठेवण्याचा, काही अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त कार्यभार 
कार्यालय बदलून सोपविण्याचा, तर काही अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्‍त कार्यभार संपृष्टात 
आणण्याचा व काही नविन अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


झासन आदेठा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१ 


३. उपरोक्त प्रमाणे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, तसेच सहसंचालक (प्रशासन) 
यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार यापुढेही चाळू ठेवण्यात येत आहे, त्यांचा तपशिल “प्रपत्र- 
अ” येथे जोडला आहे. तसेच, ज्या विभागीय सहसंचालकाकडे कार्यालय बदलून अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्यात येत आहे, त्यांचा तपशिल “प्रपत्र-ब” येथे जोडला आहे. याशिवाय नव्याने 
विभागीय सहसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा 
तपशिल “प्रपत्र-क” येथे जोडला आहे. यानुसार अतिरिक्त कार्यभाराबाबतचे नविन 
आदेश निर्गमित होत असल्याने ज्या विभागीय सहसंचालकांचा अतिरिक्त कार्यभार याव्दारे 
संपूष्टात आणण्यात येत आहे, त्याचा तपशिल “प्रपत्र ड” येथे जोडला आहे. 
४. उपरोक्त प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब व प्रपत्र-क येथे नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची या आदेशाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षासाठी किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत 
किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव पुढील शासन आदेशा होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल, त्या 
कालावधीकरिता त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर अतिरिक्त कार्यभाराने तात्पुरती 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
५. उपरोक्त प्रमाणे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, तसेच सहसंचालक (प्रशासन) 
पदांचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील अटीच्या अधिन राहील :- 
१) सदर पदावर पदस्थापना करण्यात आलेले प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक/प्रशासन 
अधिकारी सध्या ज्या वेतनश्रेणीत वेतन घेतात त्याच वेतनश्रेणीतील वेतन व भत्ते त्यांना 
अनुज्ञेय राहतील, जे त्यांच्या मुळ आस्थापनेवरुन अदा करण्यात येतील. 


२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दिनांक 
२७.१२.२०११ व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक २८.०८.२०१३ व दिनांक ०१.०६.२०१५ अन्वये 
दोन किंवा अधिक पदांवरील Pyare कालावधीतील अतिरिक्त वेतन/विशेष वेतन 
निश्चित केले असून, त्यानुसार सदर अध्यापक / प्रशासन अधिकारी यांना अतिरिक्‍त 
कार्यभाराचे वेतन अनुज्ञेय राहील. 
६. सदर आदेश प्राप्त होताच नव्याने विभागीय सहसंचाळक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेल्या पदाचा तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 
याबाबतचा अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर 
करावा. 
७. संचालक उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “प्रपत्र-ड” येथील अधिकाऱ्यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करुन ते त्यांच्या मुळ आस्थापनेवरील पदावर रुजू झाल्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१ 


Cs 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०११३११२१३८८३०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


q 
msec w wn o 


YS~ <..> YF <-> ८.>-. > Srl Orel 


aon 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2023.01.13 11:25:39 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 
सर्व सहसचिव / उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कार्यासने, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (मशि-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१ 


प्रपत्र-अ 


(अतिरिक्त कार्यभार सुरु ठेवण्यात येत असलेले अधिकारी) 


नांव, पदनाम व महाविद्यालय/कार्यालय 


'पदस्थापनेचे ठिकाण 


डॉ. किरणकुमार लक्ष्मण बांदर, सहयोगी 
प्राध्यापक, शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
विभाग, पुणे. 


डॉ. सतिश एम. देशपांडे, प्राध्यापक, शासकोय 
विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


a. संजय रामदास ठाकरे, प्राध्यापक, 
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर 


वभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
नागपूर विभाग, नागपूर. 


ST. संतोष वाघुजी चव्हाण, सहयोगी प्राध्यापक, 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
जळगाव विभाग, जळगाव. 


श्री. हरिविजय गणपतराव शिदे, प्रशासन 
अधिकारी विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 


सहसंचालक, शिक्षण शुल्क समिती, मुंबई. 


डॉ. प्रकाश धोंडू बच्छाव, प्रशासन अधिकारी, 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर 
विभाग, सोलापूर यांचे कार्यालय 


सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, 
पुणे. 


प्रपत्र-ब 


(अतिरिक्‍त कार्यभार बदलून सुरु ठेवण्यात येत असलेले अधिकारी) 


नांव, पदनाम व महाविद्यालय 


'पदस्थापनेचे ठिकाण 


डॉ. केशव Waa तुपे, प्राध्यापक, शासकोय विद 


ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 


वभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
मुंबई विभाग, मुंबई. 


डॉ. सोनाली विजय रोडे, प्राध्यापक, एलफिस्टन 


महाविद्यालय, मुंबई 


विभागोय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
कोकण विभाग, पनवेल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७५/मशि-१ 


प्रपत्र-क 
(नव्याने अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात येत असलेले अधिकारी) 


'पदस्थापनेचे ठिकाण 


अ.क्र. Ald, पदनाम व महाविद्यालय 
श्‌ 


डा. रामकृष्ण माणिकराव घायगुडे, सहयोगी 
प्राध्यापक, शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
नांदेड विभाग, नांदेड. 


डॉ. राजेसाहेब दास मारडकर, सहयोगी 
प्राध्यापक, TANS नाईक शासकोय कला व 
समाज विज्ञान संस्था, नागपूर 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 


डॉ. उमेश भाऊरावजी काकडे, प्राध्यापक, 
शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई 


वभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
सोलापूर विभाग, सोलापूर 


डॉ. नलोनी खेमराज टेभेकर, सहयोगी 
प्राध्यापक, शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
अमरावती विभाग, अमरावती. 


प्रपत्र-ड 


(अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात आणण्यात येत असलेले अधिकारी) 


अ.क्र. 


नाव, पदनाम व महाविद्यालय 


पदस्थापना संपुष्टात आणण्यात 
आलेले ठिकाण 


डॉ. विठ्ठल रामराब मोरे, सहयोगी प्राध्यापक 
(प्राणीशास्त्र), शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
नांदेड विभाग, नांदेड. 


डॉ. हेमंत नाना wet, सहयोगी प्राध्यापक, 


वभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 


राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 

३. | डॉ. अशोक उद्धव ऊबाळे, सहयोगी प्राध्यापक विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, । सोलापूर विभाग, सोलापूर. 

४. । डा. संजय जगताप, सहयोगी प्राध्यापक, एलफिस्टन | विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 


महाविद्यालय, मुंबई 


कोकण विभाग, पनवेल. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


